महाराष्ट्र शासन 


क्र.प्रतिनि-२०१९/प्र.क्र. १९ /का-१४ 
सामान्य प्रशासन विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक-०५.०२.२०१९ 
प्रति, 

सह सचिव/उप सचिव, (आस्था) 

सर्व मंत्रालयीन विभाग, 

मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 


विषय- अवर सचिव संवर्गातून प्रतिनियुक्तीने पद भरण्याबाबत - 
विमानचालन संचालनालयातील उपसंचालक हे पद प्रतिनियुक्तीने 
भरण्याबाबत 


महोदय/महोदया, 


विमानचालन संचालनालयातील उपसंचालक हे पद मंत्रालयीन अवर सचिव संवर्गातून 
प्रतिनियुक्तीने भरावयाचे आहे. यासाठी मंत्रालयीन विभागातील अवर सचिव संवर्गातील अधिकाऱ्यांकडून 
दि.२२.०२.२०१९ पर्यंत इच्छुकता मागविण्यात येत आहेत. 


०२. आपल्या विभागातील सर्व अवर सचिवांना सदर प्रतिनियुक्‍तीबाबत अवगत करावे. इच्छुक अवर 
सचिवांचे मागील तीन वर्षांचे गोपनीय अहवाल (छायांकित प्रती) व पत्रासोबत जोडलेल्या विवरण पत्रामधील 
वैयक्तिक माहिती या विभागाकडे तात्काळ पाठवावी, ही विनंती. तसेच इच्छुक अधिकाऱ्यांची 
प्रतिनियुक्‍्तीसाठी निवड झाल्यास त्यांना संबंधित विभाग कार्यमुक्त करेल किंवा कसे याबाबतही कृपया 
अभिप्राय द्यावेत. 

०३. सदर शासन पत्र महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०१९०२०५१५२१२४५६०७ असा आहे. हे पत्र डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात आले आहे. 


आपला विश्वासू, 
Gajanan Bhimrao 
Gurav 


(ग.भि.गुरव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
सोबत- 
विवरणपत्र 
प्रत - कार्यासन अधिकारी, कार्यासन २८अ, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


शासन पत्र क्रमांकः प्रतिनि-२०१९/प्र.क्र. 98 /का-१४ 


विवरणपत्र 
अ.क्र मुद्दा तपशिल/अभिप्राय 
[=| अधिकारी/ कर्मचाऱ्यांचे संपूर्ण नाव 
२ | जन्मदिनांक 
3 | शौक्षणिक अर्हता 
४ | भ्रमणध्वनी क्रमांक 
५ | मागील ३ वर्षाच्या गोपनीय अहवालाच्या 
छायाप्रती (मूळ गोपनीय अहवाल पाठवू नयेत.) 
६ | Fad दायित्वे सादर केली आहेत का? 
७ | ५०/५५ व्या वर्षी पुनर्विलोकन केळे आहे का? 
(लागू असल्यास) 
८ | संबंधित अधिकाऱ्याला यापूर्वी प्रतिनियुक्ती || दिनांकापासून | पद 
दिली असल्यास तपशील (पद व कालावधी) ते eee ae aisle ats 
दिनांकापर्यंत | ठिकाण 
(प्रतिनियुक्‍तीचा एकूण कालावधी १० वर्षापेक्षा 
जास्त नसावा) 
एकूण कालावधी 
९ | मागील प्रतिनियुक्‍्तीवरून परत आल्याच्या 
दिनांकापासून ५ वर्षे पूर्ण झाळी आहेत का? 
| संबंधित अधिकाऱ्यांविरूध्द विभागीय चौकशी 
सुरू अथवा प्रस्तावित आहे काय? 
हि प्रतिनियुक्‍्तीकरीता निवड झाल्यास विभाग 
कार्यमुक्त करेल किंवा कसे. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


